अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई 
यांच्या कार्यालयास (२४०६ 8२७२)व (२४०६ ००९६) 
या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत प्रदाने अदा करण्यासाठी 
BEAMS प्रणालीवर CMP/ धनादेश सुविधा 
(Cheque Facility) उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम-२०२२/प्र.क्र.५१/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- 03 जानेवारी, २०२३ 


वाचा : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१०/प्र.क्र.६८/भाग-३/कोषाप्र-५, 
दि.०१.०२.२०१६. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्र. कक्ष-२(१/असं/प्र.क्र.१३/२६३/२०२२-२३, दि.२२.११.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


किनारपट्टी आणि समुद्री व्यवस्थापन आणि संस्थात्मक ढाचा बळकट करणे, किनापरट्टीवरील 
जनसमूहांच्या अनुकूल क्षमता वाढीसाठी वातावरणानुसार उपजीविका क्षमताबांधणी करणे त्यामध्ये 
खेकडापालन, बहुआयामी मत्स्यशेती, कालवेपालन, मधुमक्षिकापालन, शिंपले पालन, गृह पर्यटन, 
शोभिवंत मत्स्यशेती, SRI भात शोती इत्यादी उपक्रम राबविणे, इत्यादि कामांच्या अनुषंगाने असलेले 
आर्थिक नियोजन सुरळीत व वेळीच पार पाडण्याकरिता अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन 
कक्ष, मुंबई यांचे कार्यालयास मागणी क्र. सी-७, २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च 


UNDP-GCF Project “Enhancing Climate Resilience of India’s Coastal Communities” या 
योजनेच्या २४०६ 8२७२ या मुख्य लेखाशिर्षातील २१- साहित्य पुरवठा व ५०- इतर खर्च या सविस्तर 
शिर्षातर्गत तसेच “प्रशासन व संरक्षण” (२४०६ ००९६) या मुख्य लेखाशिर्षातील १३- कार्यालयीन खर्च 
या सविस्तर शिर्षातर्गत उपलब्ध निधी खर्ची करण्याकरिता अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर 
(BDS वर) धनादेश सुविधा (Cheque Facility) उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
संदर्भ क्र.२ येथील दि.२२.११.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने तसेच वित्त विभागाच्या मान्यतेने खाळील नमूद २ लेखाशीर्षासाठी CMP/ धनादेश सुविधा 
उपलब्ध करुन देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२२/प्र.क्र.५१/फ-२ 


अ. | मागणी | लेखाशीर्ष उद्दिष्टशीर्ष 
क्र. क्र. 
7 0-७ । २४०६ 8२७२ | यूएनडीपी- जीसीएफ प्रकल्प - भारताच्या | २१- पुरवठा व सामग्री 
किनारपट्टी भागातील हवामानाची लवचिकता | ५०- इतर खर्च 

वाढविणे (कार्यक्रम) (बाह्यसहाय्यित प्रकल्प) 
2] 0-७ | २४०६००९६ | प्रशासन व संरक्षण (अनिवार्य) १३- कार्यालयीन खर्च 
(वन संरक्षण, विकास व पुनर्निर्मिती) 


२. सदर ७५॥०/ धनादेश सुविधा फक्त सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी अनुज्ञेय राहील. 


३. SBI-CMP सुविधेचा गैरवापर/ अनियमितता होणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांची राहील या अटीच्याअधीन राहून सदरहू सुविधेस मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. सदरशासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३७५/व्यय-१०, दि.१६.१२.२०२२ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०३१७५१०९२९१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SUNIL 


मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव. 

१०) ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


PANDURANG 
PANDHARE a 
(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रत :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), म.रा.नागपूर. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व/ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सवी. 
४) मुख्य वनसंरक्षक (सवी/ वनसंरक्षक (सवी/उप वनसंरक्षक (सवी. 
५) महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
६ संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
७) वित्त विभाग, अर्थ-६ कार्यासन मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


